प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर निधीतून शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रहा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 
वाचा : १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 
४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/राज्य 
योजना/शावैम, नंदुरबार /प्र.मा./म/ ६०१० /२० २१, दि. ०४.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये रुपये ३९,३०,६३५/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस लक्ष तीस 
हजार सहाडो पस्तीस फक्त ) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. यंत्राचे नांव aT) प्रतिनग | एकूण नग किंमत 
क्र. किंमत 
१ सर्वर फॉर ई-लायब्ररी लिनोवो ।-७-६७००॥ / १६ जीबी १ २६३४७८ २६३४७८ 


डीडीआर ४/२ टीबी एचडीडी / वायरलेस के.बी.माऊस / 
Next.D.V.D.R.W/NVIDIA जीटी ९४० ए२ जीबी / 
एचडीएम आयआयएन आणि आउट / २७ "१० पॉइंट टच 
एफएचडी एलईडी / विन १० 


२ | थिंक सिस्टीम १६ जीबी ट्रूड्रा ४२९३३ एम.एच.झेड. | ३ १७८९० ५३६७० 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन 


[सन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 
अ. यंत्राचे नांव नग । प्रतिनग | एकूण नग किंमत 
क्र. किंमत 
आरडीआयएमएम फार सर्वर 
३ | थिक सिस्टीम २.५" १.८टीबी १० के एसएएस १२ जीबी | ४ ४२४२५ १६९७०० 
Ale FAT ५१२ई फॉर सर्वर 
४ | थिंक सिस्टीम ७५०्डब्ल्यु (२३०/१४व्ही) MCHA मॉट- गि १४५७० १४५७० 
FAT सप्लाय फॉर सर्वर 
५ | विडोस सर्वर २०१९ KISS UH १६सी - मल्टीलिग्युअल णि ७५६४० ७५६४० 
फॉर सर्वर 
६ | विंडोस सर्वर २०१९ कल ३ १८७६५ ५६२९५ 
७ | Sep टॉप कंम्पुटर रिझोन ५, ८जीबी रॅम, १टीबी हाड | ६ ४६३०० २७७८०० 
डिस्क २१.५ मॉनिटर 
८ | डेस्क टाप कंम्पुटर रिझोन 3, ४जीबी रम, १टीबी हाड | ६ ४३५०० २६१००० 
डिस्क २१.५ मॉनिटर 
९ टी.व्ही. सेट ४८ इंचीस लेड युएचडी, ऱ्युएसबी, | २ ५१२०० १०२४०० 
एचडीएमआय पोर्ट 
| १० | ० | अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय १ केव्ही फार डेस्क टॉप ३२ ८९९६ २८७८७२ 
। ११ | १ | अ.सी. (एअर STR Sle टाईप १ टन) ७ ४०००० २८०००० 
१२ | डेस्क टाप कंम्पुटर ।-३, ८जीबी रम, १टीबी हार्ड डिस्क । ६ ४४८५० २६९१०० 
२१.५ मॉनिटर 
१३ | लप्टॉंप आर?, ४जीबी TH, १ टीबी हार्डडिस्क, विडोस | ५ ५१२१० २५६०५० 
१० १४.६ इंचीस फुल एचडी स्क्रीन 
१४ | मल्टीफन्हनळ लेझर प्रिंटर २७ पीपीएम, ६००१६०० | ९ ३२१०० २८८९०० 
डीपीआय, २५% to Yoo % विथ 9% इन्क्रिमेंटस, ३५ 
शीट्स अडीएफ, युएसबी २.०,५१२ एमबी मेमरी 
१५ | कलर लेझर प्रिटर सिंगल Heart एमएफ-६४३ हाय | ५ ५६००० २८०००० 
स्पीड कलर लेझर बीम प्रिंटींग ४ साईज १२००*१२००* 
डीपीआय, २५-४००% in १% 
१६ | अ.सी. (एअर GSR स्प्लीट टाईप २ टन) ४ ६५००० २६०००० 
१७ | मल्टिपरा प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन zai १६५००० १६५००० 
१८ । डीजीटळ लेझर फोटोकोपीयर प्रिंट अण्ड स्कॅन ¥ २८३९८० २८३९८० 
फेसिलीटी, हाय स्पीड विथ अँटोमेटीक डोक्युमेंट फिडर 
अँण्ड ट्रॉली 
१९ | डेस्कटाप कंम्पुटर १.५, जीएचझेड, ४जीबी रम, १टीबी। ६ ४७५३० २८५१८० 
हार्ड डिस्क वेब कॅमेरा २१.५ मॉनिटर 
एकूण | ३९,३०,६३५/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 


अटी :- 


१, 


& प 


Go 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनांतर्गतच्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 
संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच 
अनुषंगीक शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


Wd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११.समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


१२.रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM ) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई या संस्थेने 
खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर व प्रत्यक्षात वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च भागवावा. 


मागणी क्रमांक:- मागणी क्र.एस-४ 
४२१० -| वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - | वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ -| विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 

(००) (३७) र्ष शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ 
करणे (कार्यक्रम) 
(०४) (३९) | - | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार 

५२ a यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
संकेतांक - (४२१० १६२९) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ९१/प्रशा-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१५५९४०२७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAO sate car 

DAHALE दण 
(अ. मु. डहाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 

. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


Cc Av A -0 


Cc 


mn 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


